प्रधानमंत्री पीक विमा योजना 
खरीप हंगाम २०१८ मध्ये सहभागी होण्यासाठी बिगर 
कर्जदार शेतकऱ्यांना मुदतवाढ देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रपीवियो पुरक-२०१८/प्र.क्र.५२/११-ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
तारीख: २३ जुलै, २०१८ 


वाचा : 
१. शासन निर्णय क्र.सीआयओएस/१२९९/सीआर ८९/११ अ, दि ४.१२.१९९९ 
२. कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्र. प्रपिवियो-२०१६/प्र.क्र.२६/११ अ, दि.२९.०४.२०१६ 
३. केंद्र शासनाच्या कृषि व कल्याण मंत्रालयाचे पत्र क्र. १३०१५/०१/२०१६/क्रेडिट २, 
दि. ०१.०३.२०१८ 
४. कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्र प्रपिवियो -२०१८/प्रक्र ५२/११ अ, दिनांक २४.०५.२०१८ 
५. कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्र प्रपिवियो -२०१८/प्रक्र ५२/११ अ, दिनांक १३.०६.२०१८ 


शासन निर्णय :- 


केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार प्रधानमंत्री पिक विमा योजना खरीप हंगाम २०१८ मध्ये 
अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकांसाठी राज्यात राबविण्यास दि.२४.०५.२०१८ व दि.१३.०६.२०१८ 
रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मंजुरी देण्यात आलेली आहे. या योजनेंतर्गत खरीप हंगाम २०१८ करीता कर्जदार 
शेतकरी सहभागाची अंतीम मुदत दि.३१.०७.२०१८ अशी तर, बिगर कर्जदार शहोतकरी सहभागाची अंतीम मुदत 
संदर्भ क्र.४ च्या शासन निर्णयान्वये दि.२४.०७.२०१८ अशी निश्चित करण्यात आलेली आहे. तथापि, आता बिगर 
कर्जदार शेतकऱ्यांना या योजनेत सहभागी होण्यासाठी येणाऱ्या तांत्रिक अडचणी विचारात घेता, त्यांना पुरेसा 
कालावधी उपलब्ध करुन देण्याच्या उद्देशाने प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप हंगाम २०१८ मध्ये बिगर 
कर्जदार शेतकऱ्यांना सहभागी होण्यासाठी दि.२५.०७.२०१८ पासून दि.३१.०७.२०१८ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात 
येत आहे. 


२. कर्जदारव बिगर कर्जदार शेतकऱयांसाठी योजनेचे वेळापत्रक खाली नमुद केल्याप्रमाणे राहील. 


अ.क्र बाब खरीप 


ia पिक कर्ज मंजूर कालावधी: ज्या कर्जदार | दि. १ एप्रिल ते दि.३१ जुले २०१८ 
शेतकऱ्यांना सदरची योजना बंधनकारक 
आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रपीवियो पुरक-२०१८/प्र.क्र.५२/११-ओ 


अ.क्र बाब खरीप 
२ कर्जदार शेतकऱ्यांनी विमा प्रस्ताव सादर | दि.३१ जुले २०१८ 
करण्याचा अंतिम दिनांक. 
३ बंकांच्या शाखेने कर्जदार शेतकऱ्यांची । दि.३१ जुले, २०१८ नंतर कर्जदार शोतकऱ्यांच्या 
विमा घोषणापत्रे (डिक्लरेशन) विमा कंपनीस | बाबतीत १५ दिवस (दिनांक २४ ऑगस्ट २०१८ पर्यंत) 
व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेस । (कार्यालयीन कामकाजाचे दिवस धरुन). 
(प्राथमिक कृषि पतसंस्था) सादर करण्याचा 
अंतिम दिनांक. 
४ कर्जदार शोतकऱ्यांची विमा घोषणापत्रे | नोडल she विमा घोषणापत्रे (डिक्लरेशन्स) प्राप्त 
(डिक्लरेडन्स) जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी | झाल्यापासून ७ दिवसांच्या आत. 
बँका / नोडल बँकेकडून संबंधित विमा सावा त ळे 
कंपनीस पाठविण्याचा अंतिम दिनांक. (दि. ०४ सप्टेबर, २०१८ | 
५ सरासरी उत्पन्नाची आकडेवारी विमा | खरीप पिके (तूर, कापूस व कांदा वगळून) 
कंपनीस सादर करण्याची मुदत. ३१ जानेवारी, २०१९ 
कापूस - २८ फेब्रुवारी, २०१९ 
तूर व कांदा - ३१ मार्च, २०१९ 
६ नुकसान भरपाई अदा करणे. सरासरी उत्पन्नाची आकडेवारी, अनुदान इत्यादी 
प्राप्त झाल्यानंतर ३ आठवडे. 
बिगर कर्जदार शोतकरी :- 

अ. बाब खरीप हंगाम 

क्र 

षि बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांनी विमा प्रस्ताव सादर | ३१ जुले, २०१८ 
करण्याचा अंतिम दिनांक. 

२ | बँकांच्या शाखेने बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांची | 39 जुले, २०१७ नंतर बिगर कर्जदार 
विमा घोषणापत्रे (डिक्लरेशन) विमा कंपनीस | शोतकऱ्यांच्या बाबतीत ७ दिवस (दिनांक ०९ 
सादर करण्याचा अंतिम दिनांक. ऑगस्ट २०१८ पर्यन्त. (कार्यालयीन 

कामकाजाचे दिवस धरुन) 

३ | विमा कंपनीच्या प्रतिनिधींमार्फत विमा योजनेत | विमा घोषणापत्र / विमा हप्ता जमा झाल्यापासून 
सहभागी करुन घेतलेल्या बिगर कर्जदार | ७ दिवसांचे आत. 
शेतकऱ्यांची विमा घोषणापत्रे (डिक्लरेडान) विमा | (कार्यालयीन कामकाजाचे दिवस धरुन) 
कंपनीस पाठविण्याचा अंतिम दिनांक 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रपीवियो पुरक-२०१८/प्र.क्र.५२/११-अओ 


(Sarees) जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक / 


अ. बाब खरीप हंगाम 
क्र 
४ । बिगर कर्जदार ]शोतकऱ्यांची विमा घोषणापत्रे | नोडल बँकेस विमा घोषणापत्रे (डेक्लरेडान) 


प्राप्त झाल्यापासून ७ दिवसांचे आत. 


नोडल बँकेकडून (सहकारी बँकाकरीता) संबंधीत 
विमा कंपनीस पाठविण्याचा अंतिम दिनांक. 


बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांच्या बाबतीत ७ दिवस 
(दिनांक २३ ऑगस्ट २०१८ पर्यन्त). (कार्यालयीन 
कामकाजाचे दिवस धरुन) 


सरासरी उत्पन्नाची आकडेवारी विमा कंपनीस 


सादर करण्याची मुदत 


खरीप पिके (तुर कापूस व कांदा वगळून) : 
३१ जानेवारी २०१९ 

कापूस - २८ फेब्रुवारी २०१९ 

तुर व कांदा - ३१ मार्च २०१९ 


६ । नुकसान भरपाई अदा करणे. 


सरासरी var आकडेवारी प्राप्त 
झाल्यानंतर ३ आठवडे. 


२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०७२३१५४११७४१०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव. 
मा. मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव. 

मा. राज्यमंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव. 
सर्व मा.विधानसभा सदस्य. 


Digitally signed by Arun Vishnupant 


Date: 2018.07.23 15:43:07 +05'30' 


(अ.वि.जोशी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


) 
) 
) 
) 
) सर्व मा.विधानपरिषद सदस्य. 
) 
) 
) 


सचिव, कृषि व शेतकरी कल्याण मंत्रालय, कृषि व सहकार विभाग, कृषि भवन, नवी दिल्ली. 
मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
अपर मुख्य सचिव (वित्त),वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रपीवियो पुरक-२०१८/प्र.क्र.५२/११-ओ 


९) अपर मुख्य सचिव (नियोजन),नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

१०) अपर मुख्य सचिव (कृषि), कृषि व फलोत्पादन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

११) अपर मुख्य सचिव (महसूल), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

१२) अपर मुख्य सचिव (सहकार), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
) 
) 
) 


93) आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, ASRS राज्य, FI-899 009 . 
१४) सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-४११ ००१. 
१५) अध्यक्ष व कार्यकारी संचालक, भारतीय कृषि विमा कंपनी, १३ वा मजला, अंबादिप बिल्डिंग, कस्तुरबा 
गांधी मार्ग, कॅनॉट प्लेस, नवी दिल्ली. 
१६) विभागीय महसूल आयुक्‍त (सर्व) 
१७ जिल्हाधिकारी (सर्व) 
१८) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व) 
१९) कृषि संचालक, (विस्तार व प्रशिक्षण ), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२०) महासंचालक, माहीती व जनसंपर्क विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ (प्रसिध्दीकरिता) 
) 
) 
) 
) 


29) अतिरिक्त निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-४११ 009 
२२) विमा संचालक, म्हाडा बिल्डींग, पहीला मजला, बांद्रा (Fa), मुंबई-४०० ०५१ 
२३)महालेखापाल, महाराष्ट्र, 9/2, (लेखापरीक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर 
२४) विभागीय व्यवस्थापक, भारतीय कृषि विमा कंपनी मर्यादित, नवीन स्टॉक एक्सचेंज बिल्डींग, २० वा 
मजला, दलाल स्ट्रीट, मुंबई-४०० ०२३. 
२५ विभागीय व्यवस्थापक, इफ्को टोकीओ जनरल इन्श्युरन्स कंपनी लिमिटेड, ६ वा मजला, सुयोग प्लॅटीनम, 
मंगलदास रोड, पुणे-४११००१ 
२६) विभागीय व्यवस्थापक, ओरिएन्टल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड, पहिला मजला, मेफेयर टॉवर्स, पुणे-मुंबई 
रोड, वाकडेवाडी, शिवाजी नगर, पुणे ४११००५ 
२७)विभागीय व्यवस्थापक, आयसीआयसीआय लोंबार्ड जनरल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड, ऑफिस 
नं. २०६- २१९ सौरभ हॉल, ससून रोड पुणे स्टेशन, पुणे-४११००१ 
२८) सरव्यवस्थापक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक मर्यादित, ९ नगिनदास स्ट्रीट, मुंबई-४०० ०२३ 
२९) मुख्य अधिकारी, सेन्ट्रल फायनान्स एजंसी, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक मर्यादित, ९ नगिनदास 
स्ट्रीट, मुंबई-२३ 
३०) सहायकमहाप्रबंधक, रुरल प्लॅनींग अँड क्रेडिट डीपार्टमेंट, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, न्यू सेन्ट्रल 
ऑफीस, फोर्ट, मुंबई- ४०० ००१. 
) व्यवस्थापक, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, रिजनळ ऑफीस, डॉ.अँनी बेझंट रोड, वरळी, मुंबई-४०० ०१८. 
) सरव्यवस्थापक, नाबार्ड, पुनमचेंबर्स, शिवसागरइस्टेट, डॉ.अँनी बेझंट रोड, वरळी, मुंबई-४०० ०१८. 
३३) उपसरव्यवस्थापक, नाबार्ड, ५४ वेलस्ली रोड, शिवाजीनगर, पुणे-४११ ००५. 
) 
) 


उपसरव्यवस्थापक, एस.एल.बी.सी., बॅँक ऑफ महाराष्ट्र, १५०१, शिवाजीनगर, पुणे-४११ ००५. 
व्यवस्थापक, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक, (सवी. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रपीवियो पुरक-२०१८/प्र.क्र.५२/११-ओ 


) विभागीय कृषि सहसंचालक (सवी. 
) मुख्य सांख्यिक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-४११ ००१ . 
) जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी (सवी. 
) विभागीय सांख्यिक, व्दारा- विभागीय कृषि सहसंचालक कार्यालय (सवी. 
) सहसचिव (99-8), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२. 
४१) क्रेडिट स्पेशालिस्ट, नियोजन विभाग, मंत्राळय, मुंबई-४०० ०३२. 
) 
) 
) 
) 
) 


ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई. 
संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई. 

अधिदान व लेखाधिकारी, लेखा व कोषागारे संचालनालय, मंबई ३२. 
सर्व मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांची कार्यालये. 

निवडनस्ती, कार्यासन-११अे. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


